बदली- सन २०२४ 
सहायक प्राध्यापक, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालये, 


महाराष्ट्र शासन, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/(प्र.क्र.८२/२४)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन आदेशा : 

"महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५” मधील कलम ४(४) दोन व पाच मधील 
तरतुदींनुसार बदळी करण्यास सक्षम असलेल्या wera मान्यतेने सहायक प्राध्यापक, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गातील 
अध्यापकांच्या बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत. बदलीनंतर संबंधित अध्यापकांची 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-३ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव व कार्यरत संस्था बदलीचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 


सहायक प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी 


श्रीमती माधवी हाशिकुमार हरणे, शासकीय अभियांत्रिकी 


हि. , झासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, छत्रपती विनंती 
महाविद्यालय, जळगाव संभाजीनगर 
सहायक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
श्री. गणेश केडावराव पाटील, झासकीय अभियात्रिकी 
२. झासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, छत्रपती विनंती 
महाविद्यालय, रत्नागिरी संभाजीनगर 
श्री. लवकेशा रमेशराव वानखडे, वलड कनल तात 
३. झासकीय अभियांत्रिकी हिप शिया नकी विनंती 


चंद्रपूर महाविद्यालय, अमरावती 
महाविद्यालय, चंद्रपूर 


सहायक प्राध्यापक, संगणक 
श्री. रवि विश्वनाथ मान्टे 
अभियांत्रिकी : शासकीय अभियांत्रिकी विनंती 
8, शासकीय अभियांत्रिकी विनंती 


महाविद्यालय, अमरावती 
महाविद्यालय, रत्नागिरी 


सहायक प्राध्यापक-अणुविद्युत व दूरसंचरण 


श्रीमती प्राची हरिदास भगत, शासकीय अभियांत्रिकी 
ष्‌. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, छत्रपती विनंती 
महाविद्यालय, यवतमाळ संभाजीनगर 
सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र 
श्रीमती नारायणी मधुकर गोसावी 
afi : शासकीय अभियांत्रिकी विनंती 
६. शासकीय अभियांत्रिकी विनंती 


महाविद्यालय, जळगाव 


महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 


शासन SSS क्रमांकः बदली-२०२४/(प्र.क्र.८२/२४)/तांशि-१ 


श्रीमती झामल केशवराव डोईफोडे, आ याती 


७. शासकीय अभियांत्रिकी ae विनंती 
aS महाविद्यालय, अमरावती 
महाविद्यालय, यवतमाळ 


श्रीमती dane विजयराव 
7 अर्धापूरकर, झासकीय अभियांत्रिकी विनंती 
न शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 


महाविद्यालय, चंद्रपूर 


२. सदर बदली आदेश तात्काळ अंमलात येतील. उपरोक्त अध्यापकांची प्रतिनियुक्‍ती/ सेवा 
उसनवारी तत्त्वावर वर्ग करण्याबाबत यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश सदर आदेशाच्या 
दिनांकापासून संपुष्टात आणण्यात येत आहेत. 


३. विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


४. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या 
अध्यापकांना संबंधित प्राचार्यानी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झालेल्या serie 
कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या संबंधित प्राचार्याची राहील. 


५. बदली झालेले अध्यापक त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना संबंधित प्राचार्य यांनी विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अध्यापकास रुजू 
करुन न घेतल्यामुळे काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित प्राचार्य यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 


७. प्रस्तुत आदेशाची अंमळबजावणी प्रभावीपणे होण्याकरिता संबंधित सहसंचाळक, विभागीय 
तंत्रशिक्षण कार्यालय यांनी पाठपुरावा करावा, तसेच, याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर 
करावा. 


८. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१२३४१९९५०८ असा आहे. हा आदेव 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, 
lb08a8a6ca9468ce2aBaae1 


10401 8FA47F8909333AFC18DDC3893 
RISHNA KASHINATH 


(श्रीकृष्ण पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (संस्था प्रमुखांमार्फत) 


प्रत माहिती व आव्यक कार्यवाहीस्तव: 


१) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२४/(प्र.क्र.८२/२४)/तांशि-१ 


२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


३) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 


४ सर्व प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये (तंत्र शिक्षण संचाळनाळयामार्फत) 


५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र १/२. 


६) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


७) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 


८) निवड नस्ती - तांशि -१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


